महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:व्यशिअ-२०१८/प्र.क्र.५१/व्यशि-१ 
कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
दिनांक: ०५ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 

कतव्ये पार पाडतांना होण्याऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 

2) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/वि.बदली/ 
२०१८/१२५, दिनांक २४ सप्टेंबर,२०१८. 

३) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/वि.बदली/ 
२०१८/१२५, दिनांक of ऑक्टोबर,२०१८. 


आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४ (दोन) व ४ (५) मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम wera मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) रु.१५,६००-३९,१०० ग्रेड पे रु.६,६००/- या 
वेतनश्रेणीतील प्राचार्य, औ.प्र.संस्था/ जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी/ सहायक 
संचालक (तां) / सचिव, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ या संवर्गातील सन २०१८ 
च्या विनंती बदल्या अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर 
खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत विनंती बदलीने केलेली 
क्र असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
1 १__| २ ३ 
रि श्री.मोटघरे किरण मुरळीधरजी प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, खामगांव, औ.प्र.संस्था, गोंदिया. 
जि.बुलढाणा. (श्री. मुंडासे यांच्या बदळीने रिक्‍त 
होणाऱ्या जागी) 
२ श्री. व्ही. बी. सोनवणे जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
प्राचार्य, अधिकारी, कोल्हापूर. 
औ.प्र.संस्था, सांगली (Raq जागी) 
३ श्री.पाटील रमण फकीर जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
प्राचार्य, अधिकारी, सिंधुदूर्ग. 
औ.प्र.संस्था, नाशिक. (रिक्‍त जागी) 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/प्र.क्र.५१/व्यशि-१ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत विनंती बदलीने केलेली 
क्र. असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
rai र ३ 
8 श्री.रविद्र सी.मुंडासे, प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, कोल्हापूर. 
औ.प्र.संस्था, गोंदिया. (श्री.पारगावकर यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या जागी) 
षु श्री.यतीन प्र. पारगावकर जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
प्राचार्य, अधिकारी, सांगली. 
औ.प्र.संस्था,कोल्हापूर. (रिक्‍त जागी) 
६ श्री.दुर्ग प्रदिप भिमराव जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, मुंबई (उपनगर) 
अधिकारी, नाशिक . (रिक्‍त जागी) 
9 श्रीमती. एम.डी. देडामुख प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, अमरावती. 
औ.प्र.संस्था, परभणी. (रिक्‍त जागी) 
८ श्री.नेकम नितिन आनंदा सहायक संचालक (तां.) 
प्राचार्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
औ.प्र.संस्था, बीड. संचालनालय, म.रा., मुंबई-१. 
(रिक्‍त जागी) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ह्या विनंती बदल्या असल्यामुळे त्यांना शासनाच्या 
प्रचलित नियमानुसार पदग्रहण अवधी व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 
३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात येऊ 
नये. 
४. सदर आदेश तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या 
ठिकाणी हजर होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व केलेल्या कार्यवाहीचा 
अनुपालन अहवाल झासनास सादर करावा. 
ष्‌. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०२०५१२१३०१९४०३ हा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Dr.Manish Sheshrao Dich o-covene’ othr os Devon 


‘alCode=400032, st=Maharashtra, 
10f585f3247df16981777aa4a590ca4 


Milke = 
(डॉ.मनिष शे.मिलके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/प्र.क्र.५१/व्यशि-१ 


२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
(संचालकामार्फत) 
३) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सर्व प्रादेशिक कार्यालये. (संचाळकांमार्फत) 
४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (संचालकांमार्फत) 
५) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (संचालकांमार्फत) 
६) मा.मंत्री (placed विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७) मा.राज्यमंत्री (कौडाल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (Gd), मुंबई-५१. 
(संचालकामार्फत) 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
१०) सर्व संबंधित अधिकारी ( संचालकांमार्फत) 
११) सर्व संबंधित कार्याळय/संस्था (संचाळलकांमार्फत) 
१२) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


